भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भाषा 
उपसंचालक (विधी), गट-अ (राजपत्रित) या 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि. 09.09.2028 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि. २१ जून, २०२१, 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२, दि. ०४.०९.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 


भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भाषा उपसंचालक (विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची वाचा येथील दिनांक 
०४.०९.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


सदर परिपत्रकान्वये भाषा उपसंचालक (विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील नियम 
३(२) (ब) नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. AL. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास 
आव्हानित करण्यासाठी राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. भाषा संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित “भाषा उपसंचालक (विधी)” यांच्या (रजेवर असलेल्या/सेवानिवृत्त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ eases आणावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप/ 
हरकती/सूचना असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती/सूचना भाषा संचालकांच्या 
अभिप्रायांसह सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत झासनाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२. 


निदर्शनास आणणे आवश्‍यक आहे. पंधरा दिवसांच्या विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले कोणतेही आक्षेप/ 
हरकती/सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत व सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची ही अंतिम 
जेष्ठतासूची स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१२३१४२८४३३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
N | T | N J OT | R A M Hira [EORTC MAC RECHT ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 


199314143adc352dccd62da8d57c0c437f1857f98da7b40525225bbbd5b59e9, 


-400032, st=Maharé 


po: , st=Maharashtra, 
seri F4BF635C99B4893 102CO8CCBCC543C45250E19DC2A7932C127A2E60D 
D ) A N G A R E 75F IN JOTIRAM DANGARE 
Date: 2024.09.05 12:33:05 405'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
’ 


प्रत, 

१. संबंधित भाषा उपसंचालक (विधी) (भाषा संचालनालयामार्फ़त), 
२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 

३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था- 2, दिनांक:- ०५/०९/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


Ba . | संवर्गाचे नाव :- भाषा उपसंचालक (विधी), गट-अ 
२. | वेतनश्रेणी :- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
३. | दि.०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठजासूची (दि. 09.09.2023 ते दि. 39.92.2023 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम 3 | शासकीय संबंधित । जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२ | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
2) (ब) | अधिकाऱ्याचे नाव | पदावरील | (दिनांक- नियुक्ती = (अ) नुसार | दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नियुक्तीचा | महिना-वर्षी क, Jo जात संवर्गात (दिनांक- 
ज्येठता मार्ग चा प्रवर्ग प्रवर्ग | प्रत्यक्ष र्जू महिना-वर्षी 
क्र. दिनांक 
[=] 2 3 | ४ 4 ६ =a ८ ९ 1_१०__| Aa | १ 
णि श्री.अ. वा. गिते । पदोन्नती | ०२.०२.१९६९ | खुला | वि.जा. | २०.०८.२०२० | २०.०८.२०२० | २८.०२.२०२७ | एम.ए. तात्पुरती 
भ.ज. (मराठी), पदोन्नती 
एल.एल.बी. 


